रिकामी कुंडी 


"छै शि खी 
नर |] क :- > 1३ 


क... 


९- उ ले. 


डेमी, मराठी: अश्‍विनी बर्वे 


खूप पूर्वी चीनमध्ये पिंग नावाचा एक मुलगा राहत होता, ज्याला फुले खूप 
आवडत होती. तो जे काही पेरेल ते फुलून येत असे. त्याने लावलेल्या रोपांना 
फुले, पाने आणि एवढेच नाही तर मोठी फळेही येत असत, जशी काही जादूच. 


ह. वरी क्ट 
१ लु. 
4. 


ऱ्ऱे / & ९» हल. / १ 


लोक प्रत्येक ठिकाणी फुले लावत असत, 


राज्यातही सर्वांना फत्रे ख आवडत असत. ी 
2-2 क आणि त्यांचा सुगंध हवेत पसरून जाई. 


।«% ट 
"५०५. “>>> ->. 


र ०२०८-७७ 


समाटाचे पक्षी आणि प्राण्यांवर प्रेम होते, पण त्याला सगळ्यात जास्त पण समाट म्हातारे होत होते. त्यांना आपल्या 
फुले आवडत असत. सम्ाट रोज आपल्या बागेत काम करत असे. सिंहासनासाठी एक उत्तराधिकारी निवडण्याची गरज होती. 


्िं (शी 
७1 3 4 ह र्न रश 


3 


त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल? समाट त्यात्रा कसे निवडतील? 
सम्राटाला फुले खूप आवडत होती, म्हणून त्याने उत्तराधिकारी 
निवडण्यासाठी त्यांनी बियांचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला. 


दुसऱ्या दिवशी एक घोषणा दिल्री गेली. देशातील सगळ्या मुलांना महालात बोलावले 
गेले. तिथे प्रत्येक मुलाला समाटाने विशेष फुलांच्या बिया दिल्या. “जो कोणी मला 
एक वर्षानंतर चांगले रोप दाखवेल,” त्यांनी म्हटले, “तोच माझ्या सिंहासनावर बसेल.” 


या बातमीमुळे पूर्ण देशात एक मोठा उत्साह निर्माण झाला. आपले मुल सम्राट व्हावा असे सर्व आईवडिलांना वाटत होते 
देशभरातील मुले फुलांच्या बिया घेण्यासाठी महालाकडे धावले. आणि सर्व मुलांना आशा वाटत होती की त्यांची निवड होईल. 


जेव्हा पिंगला समाटाने बी दिले, तेव्हा तो सगळ्यात खुश मुलगा होता. पिंगने एक कुंडी खत घातलेल्या मातीने भरली. 
त्यात्रा पूर्ण विश्‍वास होता की तो सगळ्यात सुंदर फुल उगवू शकेत्र. त्याने बी लक्षपूर्वक पेरले. 


तो बी वर रोज पाणी शिंपडत असे. तो बी अंकुरित होऊन, 
वाढण्याची आणि त्याला एक सुंदर फुल येण्याची अधिरतेने 
वाट बघत होता. 


दिवसेंदिवस गेले, पण त्याच्या कुंडीत काहीच उगवले नाही. 


ह. .. त व्र 
>> स्ट 


र्ट | | | | ॥। ॥ १ व्हा. 


मग त्यानी आपले बी काळ्या मातीत स्थानांतरित केले. 


पिंगला खूप काळजी वाटू लागली. 
त्याने एका मोठ्या कुंडीत नवीन माती घातली. 


पिंगने दोन महिन्यापर्यंत अजून वाट बघितली. 


हळूहळू पूर्ण वर्ष निघून गेले. 
तरीही काही उगवले नाही. 


वसंत आला आणि तेव्हा सर्व मुलांनी सम्राटाला अभिवादन 
करण्यासाठी सगळ्यात चांगत्रे कपडे घातले. 


सर्वांना आपल्री निवड होण्याची उत्सुकता होती. 
मुले आपापत्री सुंदर फुले घेऊन महालात पोहचली. 


पिंगचा एक चतुर दोस्त त्याच्याजवळ एक मोठे रोप घेऊन आला. 
पिंगला आपल्या रिकाम्या कुंडीची लाज वाटत होती. त्याने विचार केला “पिंग!” तो म्हणाला, “तू रिकामी कुंडी घेऊन सम्राटाकडे जाशील 
कि सर्व मुले त्याला हसतील कारण तो एकही फुल उगवू शकला नाही. का? तू माझ्या सारखे मोठे फुल का उगवू शकला नाही?” 


“मी तुझ्या पेक्षा अधिक चांगली फुले उगवली आहेत,” पिंग 
म्हणाला. “परंतु हे बी बिलकुल वाढले नाही!” 


पिंगच्या वडिलांनी ही गोष्ट ऐकली आणि ते म्हणाले, “तू सर्वात चांगला हातात रिकामी कंडी घेऊन पिंग महालात पोहचला. 
> 
प्रयत्न केला, आता तू आपला प्रयत्न सम्राटाकडे जरूर हे घेऊन जा.” 


कितीतरी सुंदर फुले होती. 


समाटाने हळू-हळू सर्व फुलांची तपासणी केली. 
पण बादशाह बैचैन होता पण तो एकही शब्द बोलला नाही. 


शेवटी तो पिंग जवळ आला. शिक्षा होईल या 


समाटाने त्यातला विचारले, “त रिकामी कंडी का आणली?” 
विचाराने पिंगने लाजेने आपली मान खाली घातल्री. र टि टे 


पिंग रडू लागला आणि त्याने उत्तर दिले, “मी तेच बी पेरले जे तुम्ही मला दिले होते. 
मी त्याला रोज पाणी दिले, पण ते अंकुरित झाले नाही. मी त्याची काळजी घेतली. मी 
त्याला उत्तम मातीमध्ये पेरून मोठ्या दुसऱ्या कुंडीत ठेवले. त्याची खूप काळजी घेतली.” 
हा सिलसिला पूर्ण वर्षभर चालू राहिला. पण बी बिलकुल वाढले नाही. म्हणून मी बिना 
फुलवाली रिकामी कुंडी घेऊन आलो. मला जे करता येऊ शकत होते ते मी केले.” 


जेव्हा समाटाने ते शब्द ऐकले, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर हळूहळू एक हसू पसरले. आणि 
त्याने पिंगच्या खांद्यावर आपल्रा हात ठेवला. मग समाटाने सर्वांना सांगितले, “मला माझा 
उत्तराधिकारी मिळाला आहे! मला समाट होण्यासाठी एक योग्य मुलगा मिळाला आहे. 
तुम्हाला सर्वांना बी कुठून मिळाले मला माहीत नाही. कारण ज्या बिया मी तुम्हाला दिल्या 
होत्या त्या उकडलेल्या आणि मेलेल्या होत्या. म्हणून त्या बियांची वाढ होणे अशक्य 
होते.मी पिंगच्या धाडसाचे कोतुक करतो आणि आता मी त्याला आपल्या राज्याकडून 
पुरस्कृत करतो आणि त्याला आपल्या देशाचा समाट बनवतो आहे!” 


